दिनाक ०१ ऑक्टोंबर २०१८ पासून करपात्र 
वस्तू/सेवा अथवा दोन्हीसाठी पुरवठादाराला 
करावयाच्या प्रदानातून 2% TDS वजावट 
करणेबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. वसेक-१०२२/प्र.क्र.११/कराधान-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०३ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा: १. केंद्र शासन, मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस आणि कस्टमस यांचे अधिनियम 
क्र. 40/2096 Ves टॅक्स, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८. 
२. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत राज्यकर अधिसुचना क्र. ५०/२०१८ दि. १८ सप्टेंबर २०१८ 
३. शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१८/प्र क्र. १४४/२०१८/ HINT प्रशा-५, दि. २८ सप्टेंबर २०१८ 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ व केंद्रिय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ च्या 
कलम ५१ नुसार वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्हींच्या संदर्भात पुरवठादार /कंत्राटदार यांना देय 
असलेल्या देयकाच्या एकूण रकमेमधून २% टी.डी.एस. वजावट करण्याच्या संदर्भात आहरण 
संवितरण अधिकारी, कोषागार/ उपकोषागार अधिकारी तसेच अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांनी 
अवलंबावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ नुसार सूचना देण्यात आल्या होत्या, 


सदर परिपत्रकानुसार पुरवठादार/ कंत्राटदार यांना देय असलेल्या देयकाच्या एकूण 
रकमेमधून २% टी.डी.एस. वजावट करण्यासंदर्भात आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी देयकासोबत 
परिशिष्ट 'ड' च्या नमुन्यात प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आळे आहे. तसेच 
कोषागार/उपकोषागार अधिकारी व अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांनी देयक मंजुर करीत 
असताना या देयकामधून २% टी. डी. एस. वजावट करण्यात आली किंवा नाही याची तपासणी 
करण्याबाबत व अशी वजावट केली नसल्यास, देयके आक्षेपित करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या 
आहेत. 


संदर्भाधीन क्र. ३ येथील परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या सूचनांव्यतिरिक्‍त सद्यस्थितीत 
खालीलप्रमाणे सूधारित सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


(अ) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही :- 
(१ आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी देयकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 'इ' नमुन्यामध्ये प्रमाणपत्र 
सादर करणे अनिवार्य आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वसेक-१०२२/प्र.क्र.११/कराधान-१ 


(ब) कोषागार/उपकोषागार अधिकारी तसेच अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई यांनी करावयाची 
कार्यवाही: - 


(१ कोषागार / उपकोषागार अधिकारी तसेच अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी देयक 
मंजूर करीत असताना आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने देयकासोबत उपरोक्‍त नमूद परिशिष्ट 'इ' 
जोडले आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी व सदर प्रमाणपत्र जोडले नसल्यास देयके 
आक्षेपित करण्यात यावीत. 


( आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी मागील महिना अखेरपर्यंत २% प्रमाणे केलेली TDS 
वजावटीची संपूर्ण रक्‍कम नमुना जीएसटीआर -७ (GSTR-7) द्वारे शासन खाती जमा 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र परिशिष्ट 'इ' मध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार देयकासोबत सादर करावे. 


(३) परिशिष्ट 'इ' मधील नमुना जीएसटीआर -७ (GSTR-7) मधील शासनखाती जमा 
रकमांच्या नोंदी तपासण्याची जबाबदारी कोषागाराची राहणार नसून याची सर्वस्वी जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०२०३११४१३८७७०५ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, क 
Mandar Ashok Kelkar DN: CN = Mandar Ashok Keka, = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = FINANCE DEPARTMENT 
Date: 2022.02.03 11:42:19 +05'30' 


(मंदार केळकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१.मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२.सर्व मा.विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य, 
३.मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
४.मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
५.मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
५.सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६.सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
७.सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या अधिन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
८.प्रबंधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
९.प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 
१०.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वसेक-१०२२/प्र.क्र.११/कराधान-१ 


११.महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१३.आयुक्त, आयकर (TDS) TARTS, मुंबई ४००००२ 

१४.आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन, नागपूर ४४४००१ 
१५.प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 

१६.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

१७.सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१८.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१९.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 

२०. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२१.विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 
२२.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२३.सर्व जिल्हाधिकारी 

२४.सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२५.संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२७.सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे / नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
२८.संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
२९.सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा कोकण/पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 
३०.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

३१.निवड नस्ती कोषा FATTY 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


(परिशिष्ट -इ) 


(आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कोषागारास देयकासोबत सादर करावयाचे प्रमाणपत्र) 


क रक क 0७2 के ४ aie a 2.0.66 6-08 


आहरण व॒ संवितरण अधिकारी असून असे प्रमाणित करतो/करते की, देयक क्र 


हे कोषागार कार्यालयास सादर करण्याच्या दिनांकास, मागील महिना अखेरपर्यंत 2% प्रमाणे केलेली 
TDS बजावटीची संपूर्ण रक्‍कम या कार्यालयाने नमुना GSTR - 7 द्वारे शाससखाती जमा केलेली असून, आजमितीस मागील 


महिन्याच्या अखेरपर्यंत या कार्यालयाकडून शासनखाती जमा करावयाची TDs वजावटीची शिल्लक रक्‍कम निरंक आहे. 


(स्वाक्षरी) 
विवाक:............111 याला आहरण व संवितरण अधिकारी 
GSTN नोंदणी क्रमांक: ........................... नाव : 

पदनाम : 


